लातूर जिल्ह्यातील अहमदपूर तालुक्यातील 
योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते 
विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.१२२/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- ९ मार्च, २०२२. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचे पत्र 
जा.क्र.मुअआऔ/का-१४/प्रआ/रवियो-०१-२१/३४९९, दि.१२/०८/२०२१. 
प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांनी संदर्भाधिन 
पत्रान्वये लातूर जिल्ह्यातील अहमदपूर तालुक्‍यातील योजनाबाह्य रस्ता ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते 
विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच 
जिल्हा परिषद, लातूर यांनी सदर रस्ता ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजनेमध्ये समाविष्ट 
करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा परिषद, लातूर यांचा ठराव विचारात घेता, 
सदर रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून दर्जोत्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचा प्रस्ताव व 
जिल्हा परिषद, लातूर यांचा ठराव विचारात घेऊन लातूर जिल्ह्यातील अहमदपूर तालुक्यातील 
खालील रस्ता ग्रामीण मार्ग म्हणून SUA करण्यात येत आहेत. 


दर्जोन्नत 
अ. प्रस्तावित रस्त्याचे नांव साखळी क्रमांक | करावयाची एकूण | दर्जोन्नती 
क्र. लांबी (कि.मी) | नंतरचा क्रमांक 


भि . | राज्यमार्ग-५६ते आनंदवाडी ते । ०/०० ते १३०० । 9.300 कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१२८ 
जिल्हा सरहद रस्ता. 


एकूण १.३०० कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.१२२ /नियोजन-२ 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील लातूर जिल्ह्यातील ग्रामीण मार्ग 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १.३०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (३८१६.०६० + 4.300) 
म्हणजेच ३८१७.३६० कि. मी. इतकी होईल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३०९१५५२४०६३१८ असा आहे. हा 
areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


GANPAT SANDIPAN 
KACHARE 


(ग. सं. कचरे) 


अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


१) विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 
बदल करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, उस्मानाबाद. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व 
नकाशामध्ये बदल करण्यात यावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर 
करावा) 

४) जिल्हाधिकारी, लातूर 

५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद लातूर. 

६) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, लातूर. 

) 
) 
) 


७) कार्यकारी अभियंता जिल्हा परिषद (बां) उत्तर विभाग, लातूर. 
८) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
९) रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

qo) रस्ते विकास योजना 2009-2029 ची नस्ती. 

११) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


